महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ 
(वेतनश्रेणी रुपये १५,६००-३९,१०० + TST 
रुपये ५,४०० या संवर्गातील वैद्यकीय 
अधिकाऱ्यांच्या पदव्युत्तर पदवी/पदविका 
अभ्यासक्रमानंतरची सुधारित पदस्थापना 


महाराष्ट्र हासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः AAS २०१८/प्र.क्र.५१३/सेवा-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, गो.ते. रुग्णालय, संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक: १७ डिसेंबर, २०१८. 


संदर्भ :- १) संचालक आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/मवैआसे/२ अ/टे-३/पी.जी. सु.पदस्था/ 
२१०६/१८, दि.२६/०९/२०१८. 
२) संचालक आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/मवैआसे/२अ/टे-३/ पी.जी. सु.पदस्था / 
२३७८/१८, दि.२४/१०/२०१८ 


शासन seat :- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतनश्रेणी रुपये १५,६००-३९,१०० + WS वेतन रुपये 
५,४००) या संवर्गातील, आरोग्य सेवा संचालनालयाच्या अंतर्गत कार्यरत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सेवांतर्गत 
पदव्युत्तर पदवी / पदविका अभ्यासक्रमांनंतरची सुधारीत पदस्थापना देण्याबाबत संचालक, आरोग्य सेवा, 
मुंबई यांनी त्यांच्या संदर्भाधिन अ.क्र.१ व २ येथे नमूद दि.२६.०९.२०१८ व दि.२४.१०.२०१८ च्या पत्रान्वये 
प्रस्तावित केल्यानुसार संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची शैक्षणिक अर्हता, आरोग्य संस्थांमधील रिक्‍त पदे व 
प्रशासनिक निकड इत्यादी बाबी विचारात घेवून पदव्युत्तर पदवी उत्तीर्ण झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना 
प्रपत्र-अ मध्ये त्यांच्या नावापुढे दर्शविल्याप्रमाणे सुधारीत पदस्थापना देण्यात येत आहे. अनुत्तीर्ण झालेल्या 
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना जे पुर्वी संबंधित विषयातील पदव्युत्तर पदविका उत्तीर्ण आहेत.परंतु सद्यस्थितीत 
पदव्युत्तर पदवी अनुत्तीर्ण आहेत.अशा वैद्यकीय अधिकाऱ्यास त्यांची पदव्युत्तर पदविका विचारात घेवून प्रपत्र- 
ब मध्ये त्यांच्या नावापुढे दर्शविल्याप्रमाणे सुधारीत पदस्थापना देण्यात येत आहे. तसेच पदव्युत्तर पदविका 
उत्तीर्ण झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना प्रपत्र-क मध्ये त्यांच्या नावापुढे दर्शविल्याप्रमाणे सुधारीत पदस्थापना 
देण्यात येत आहे. 


प्रपत्र -अ 
अ.क्र.। वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव पदव्युत्तर पदवीचा | पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमानंतरची 
अभ्यासक्रम पदस्थापना 

1 १_| डा.यादव गुलाबराव मोरे MD (FORENSIC) जिल्हा रुग्णालय,वर्धा 

२ | डा.राजेश पंजाबराव कुडे MD (FORENSIC) ।उपजिल्हा रुग्णालय पनवेल 
जि.रायगड 

३ | डा. राजेश दगडूजी मनवर MD (FORENSIC)  ।उपजिल्हा रुग्णालय मुतिजापुर, 
जि.अकोला 


शासन आदेशा क्रमांकः AAS २०१८/प्र.क्र.५१३ /सेवा-३ 


अ.क्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव 


पदव्युत्तर पदवीचा 
अभ्यासक्रम 


पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमानंतरची 
पदस्थापना 


४ | डॉ.प्रमोद रामु कोडापे 


MD (FORENSIC) 


सा.रु.मालेगाव जि.नाशिक 


५ | डॉ.नागनाथ सुर्यकांत धर्माधिकारी 


MD (FORENSIC 


उपजिल्हा रुग्णालय कराड जि.सातारा 


६ | डॉ.सचिन विष्णू कदम 


) 
MD (FORENSIC) 


जिल्हा रुग्णालय,बुलढाणा 


७ | डॉ.कपिल सहदेव पाटील 


MD (FORENSIC) 


उपजिल्हा रुग्णालय,शिरपूर,जि.धुळे 


SIAN अं. देवणीकर 


MD(PATHOLOGY) 


सामान्य रुग्णालय उदगीर जि.लातूर 


SIRS पोपट सावंत 


MD(PATHOLOGY) 


जि.रु. नाशिक 


| 90 | o | डॉ.हेमंत मोहन पाटील 


उपजिल्हा रुग्णालय आर्वी, जि.वर्धा 


।_११_ | डॉ.अर्जुन नामदेव नरोटे 


( 

( 
MD(PATHOLOGY) 
MD(PATHOLOGY) 


उपजिल्हा रुग्णालय दोंडाईचा जि धुळे 


१२ | डा.सचिन झांताराम एडके MD PSM ता.आ.अ.वेल्हा जि.पुणे 

१३ | डॉ.समीर प्रभाकर राऊत MD PEDIATRIC  ।ग्रामीण रुग्णालय अक्कलकोट 
जि.सोलापूर येथे अ.गै.च्या जागी 

१४ | डॉ.संतोष बळीराम डाबेराव MD PEDIATRIC ।उपजिल्हा रुग्णालय दर्यापूर 
जि.अमरावती 

१५ | डा.सरताजबेगम नन्हेखान पठाण । MD PEDIATRIC  । ग्रा.रू.काटोल जि.नागपूर येथे रुजून 
झालेल्या वै.अ.च्या जागी 

१६ | डा. योगिता मारोती गायकवाड MD PEDIATRIC ।'उपजिल्हारुग्णालय,निफाड 
जि.नाशिक 


१७ | डा.प्रदिप कुंडलीकराव इंगोले 


MD ANESTHESIA 


उपजिल्हा रुग्णालय माणगांव, 
जि.रायगड 


१८ | डा.राकेठ चिंतामण मोहने 


MD ANESTHESIA 


ग्रामीण रुग्णालय,पिंपळनेर जि.धुळे 


१९ | डॉ.उत्तम पी. पाटील MD ANESTHESIA ।उपजिल्हा रुग्णालय,वरोरा, जि.चंद्रपूर 

२० | डॉ.निलेश माणिकराव बदुकले MD ANESTHESIA उपजिल्हा रुग्णालय दर्यापूर, 
जि.अमरावती 

२१ | डा.बाळकृष्ण रामभाऊ बागवाळे | MD ANESTHESIA ।ग्रा.रु.कारंजा जि.वाशिम 

२२ | डॉ.ज्योती महेश कोले MD ANESTHESIA ।'उपजिल्हा रुग्णालय कोडोली 
जि.कोल्हापूर 

२३ | डॉ.प्रशांत ए. कारेकर MD (Med) al रुग्णालय गडचिरोली 

२४ | डॉ.रतिनंद मोहन कांबळे MD (Med) उपजिल्हा रुग्णालय कवठेमहांकाळ 
जि.सांगली 

२५ | डॉ.राजेंद्र प्रभाकर चौधरी MD (Med) उपजिल्हा रुग्णालय, तळोदा, 
जि.नंदूरबार 

२६ | डॉ.पोसनळाल कारुलाळ बिसेन । MD (Med) उपजिल्हा रुग्णालय,तिरोडा, 
जि.गोंदिया 


पुष्ठ ६ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः मवैअ २०१८/प्र.क्र.५१३ /सेवा-३ 


अ.क्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव पदव्युत्तर पदवीचा | पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमानंतरची 
अभ्यासक्रम पदस्थापना 
२७ | डा.सुनंदा भगवानराव भालेराव MD (Med) उपजिल्हा रुग्णालय हदगाव जि.नांदेड 
२८ | SIS एकनाथ लगास MD (Med) उपजिल्हा रुग्णालय, गंगापूर 
जि.औरंगाबाद 
२९ | डा. योगेश भगवान चित्ते MD CHEST 1.8. 'जिल्हाक्षयरोग केद्र नाशिक 
३० | डॉ.अनुराग बिजपुरीया MD RADIOLOGY [SPT स्त्री रुग्णालय नागपूर येथे 
दि.२३/०५/२०१८ अन्वये निर्मित 
पदावर 
३१ | डा.सुहास मधुकर ढेकणे MD RADIOLOGY | सा.रु.अलिबाग 
३२ | डा.दयानंद बाबुराव कवडे MD RADIOLOGY |उपजिल्हा रुग्णालय पंढरपूर 
जि.सोलापूर 
३३ | डा.बाळकृष्ण पंढरीनाथ अहिरे MS OBGY ग्रा.रु.लासलगाव,जि. नाशिक 
३४ | डा.आरती ह. भारती MS OBGY उपजिल्हा रुग्णालय मंचर जि.पुणे 
३५ | डा.सचिन बाळासो चव्हाण MS 089४ ग्रा.रु. आटपाडी जि.सांगली 
३६ | डॉ.जयंत शामराव पाटील MS (DGO) ग्रामीण रुग्णालय,कारंजा जि.वाशिम 
३७ | डा.नरेश कृष्णलाल रावलानी MS (990) उपजिल्हा रुग्णालय AST, 
जि.अमरावती 
३८ | डॉ.वंदना पुंडलीक चौरे MS (DGO) ग्रामीण रुग्णालय दिडोरी, जि.नाशिक 
३९ । डा.योगेश बसंतसिह राजपूत MS (990) उपजिल्हा रुग्णालय वैजापूर 
जि.औरंगाबाद 
४० | डा. योगेश्वरी दादाभाऊ मराठे MS (ENT) संदर्भ सेवा रुग्णालय नाशिक 
४१ | डॉ. योगेड झाहु राठोड MS GEN.SUR.  ।स्रीरुग्णालय जालना 
४२ | डा.कमलेश चेतनदास परसवाणी | MSGEN.SUR. उपजिल्हा रुग्णालय कुरखेडा 
जि.गडचिरोली 
४३ | डॉ.दत्तात्रय रामदास he ॥॥5 9९.50.  ।उपजिल्हा रुग्णालय उमरगा जि 
उस्मानाबाद 
४४ | डा.साहेबराव विठ्ठलराव डवरे MS GEN.SUR. जिल्हा रुग्णालय,वाशिम 
४५ | डॉ.दत्तात्रय नारायण ठाकरे MSGEN.SUR.  सा.रु.वर्धा 
४६ | डॉ.संतोष भुळोकम अंगरवार MS GEN.SUR.  ।उपजिल्हा रुग्णालय जव्हार 
जि.पालळघर 
४७ | डॉ.दुर्गेश रमाकांत पशिने MS (OPTH) सा.रु.भंडारा (अंधत्व कार्यक्रम) 
डॉ.फेगडकर यांच्या निलंबनामुळे रिक्‍त 
झालेल्या पदी 
४८ | डॉ.उल्हास हर्षवर्धन मेश्राम MS (021) उपजिल्हा रुग्णालय जव्हार 


पुष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः AAS २०१८/प्र.क्र.५१३ /सेवा-३ 


अ.क्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव पदव्युत्तर पदवीचा | पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमानंतरची 
अभ्यासक्रम पदस्थापना 
जि.पालळघर 
४९ । डा.चंद्रकिशोर हेमराज पारधी MS (OPTH) उपजिल्हा रुग्णालय तिरोडा, 
जि.गोंदिया 
yo | STR मारोती कांबळे MS (ORTHO) SIA केअर युनिट मंचर जि.पुणे 
५१ | डॉ.महेंद्र ओकांर घागरे MS (ORTHO) SIA केअर युनिट कारंजा जि.वर्धा 
५२ | डा.विद्यानंद गायकवाड MD (PSM) ता.आ.अ.नरखेड जि.नागपूर 
५३ | डा.अतूल रामदास सोनार MD(PATHOLOGY) संदर्भ सेवा रुग्णालय नाशिक 
५४ | डा.सय्यद वासिम युसुफ MD (SKINDVD) ।सहायक संचालक (कुष्ठरोग) रत्नागिरी 
५५ | डॉ. सचिन दठडारथ बोडके MD (PSM) जि.रु.उस्मानाबाद 
५६ | डा. गायत्री महेश शोंडे डागा स्त्री रुग्णालय, नागपूर येथे 
DNB(PED.) नव त पदांवर 
नवनिर्मित पदावर 
प्रपत्र -ब 
अ.क्र. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव | पदव्युत्तर पदविकेचा सुधारित पदस्थापना 
अभ्यासक्रम 
| 9 | डॉ.अरविंद शिवचरण साखरे | DPM प्रादेशिक मनोरुग्णालय नागपूर 
२ | डा.डी.बी. जावरकर DCH उपजिल्हा रुग्णालय धारणी, 
जि.अमरावती 
प्रपत्र- क 
अ.क्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव पदव्युत्तर पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमानंतरची 
पदविकेचा पदस्थापना 
अभ्यासक्रम 
| a डॉ.करुणा भाऊराव वीर DCP सामान्य रुग्णालय मालेगाव,जि.नाशिक 
Q ।डा.प्रणाली विजय देशमुख DCP सामान्य रुग्णालय खामगाव,जि.बुलढाणा 
3 | डॉ.दिपक अशोकराव वाणी DPH जिल्हा क्षयरोग केद्र पालघर 
४ | डा.राणीदेवी अप्पाराव कदम ay सामान्य रुग्णालय उदगीर जि.लातूर 
(नवनिर्मित पद) 
५ | डा.राजाभाऊ सदाशिव क्षिरसागर । DA सामान्य रुग्णालय खामगाव जि.बुलढाणा 
६ । डॉ.राजेंद्र अणाजी कोटेवार DA SIA केअर युनिट कारंजा जि.वर्धा 
७ | डॉ.बालाजी अशोक भिसे DCH ग्रामीण रुग्णालय fren, arrest 
८ | डॉ.वैभव कुंडलीक पाटील DCH ग्रामीण रुग्णालय धडगाव जि.नंदुरबार 
९ | डॉ.संदिप भाऊसाहेब वैरागर ग्रामीण रुग्णालय कोपरगांव, 
ळल जि.अहमदनगर 


पुष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन आदेशा क्रमांकः मवैअ २०१८/प्र.क्र.५१३ /सेवा-३ 


अ.क्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव पदव्युत्तर पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमानंतरची 
पदविकेचा पदस्थापना 
अभ्यासक्रम 

| 9° o | डॉ.सायली सदानंद सुपेकर DORL जिल्हा रुग्णालय,सातारा 

ae | १ | SIAM काशिद्र वाघमारे D ORTHO जिल्हा रुग्णालय, रत्नागिरी 

१२ | डॉ.राहुल तुकाराम डोंगरे DPM जिल्हा रुग्णालय हिंगोली 

१३ | डा.राखी वसंतराव टेपाले DMRD उपजिल्हा रुग्णालय हिंगणघाट जि.वर्धा 

१४ ।डा.शब्बीर एन. होख DVD SKIN सा.रु. भंडारा 

१५ | डॉ. प्रवीण जयकुमार नांद्रे DPH ता.आ.अ.शिराळा जि.सांगली 

३. या आदेशान्वये पदस्थापना देण्यात आलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या सुधारीत पदस्थापनेच्या 


ठिकाणी ७ दिवसाच्या आत रुजू व्हावे. विहित मुदतीत रुजू न झाल्यास संबंधित वैद्यकीय अधिकारी हे 
अनधिकृत गैरहजर समजून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल. 

४. सदर आदेशान्वये पदस्थापना देण्यात आलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना शासनाची (म्हणजेच 
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारितील आरोग्य संस्थांमध्येच' विहीत कालावधीसाठी सेवा करणे 
बंधनकारक आहे. उक्त प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब व प्रपत्र-क मध्ये नमूद वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी विहित कालावधीची 
शासनाची सेवा न केल्यास रु.५०,००,०००/- (अक्षरी रुपये पन्नास लक्ष फक्त) इतका दंड भरणे क्रमप्राप्त 
राहील. 


ष्‌. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२१७११०८०८३२१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Varsha Munjaji Bharose 
Varsha 11 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
Mu njajl b7OBSEIbS122e87cE34eckecP4S8E2!, 
की: “शलक ककत 
Bharose cota Mun Bho 
(व. मुं. भरोसे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) आयुक्त आरोग्य सेवा, मुंबई 
२) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई 
३) सहसंचालक (अ. व प्र. आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
४) उपसंचालक, आरोग्य सेवा (सर्व परिमंडळ) 


पुष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन आदेशा क्रमांकः AAS २०१८/प्र.क्र.५१३ /सेवा-३ 


५) जिल्हा हल्यचिकित्सक (सर्व) 

६) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई/नागपुर 

७ जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 

८) जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

९) मा. मंत्री (सा. आ.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई 

१०) सर्व संबंधित वैद्यकीय अधिकारी गट-अ (संबंधित उपसंचालक, आरोग्य सेवा यांचे मार्फत) 
११) निवड नस्ती सेवा-३ 


पुष्ठ ६ पैकी ६ 


